व्हिसा कालावधीची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर 
अवैधरित्या भारतात वास्तव्य करीत असलेल्या 
विदेशी नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीझेड-१२२०/प्र.क्र.२३५/विदेशी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- केंद्रिय गृह मंत्रालय, विदेशी विभाग यांचे पत्र क्रमांक-२५०२२/३३/२०२०-एफ.|, दि. २६.११.२०२०. 


प्रस्तावना:- 

व्हिसा कालावधीची मुदत संपल्यानंतरही दि.०१/०१/२०११ पासून भारतात अवैधरित्या वास्तव्य करीत 
असलेल्या ४,२१,२५५ विदेशी नागरिकांबाबत केंद्रीय गृहसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२०.१०.२०२० रोजी 
बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीत देशात अवैधरित्या राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांचा आढावा घेण्यात आला. या 
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्रिय गृह मंत्रालयाने संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्य सरकार / केंद्र 
शासित प्रदेश यांनी त्यांच्या गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी (FRO) व 
राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करुन राज्यात अवैधरित्या वास्तव्य करीत असलेल्या विदेशी 
नागरिकांचा शोध घेण्याबाबत कार्यवाही करावी असे कळविले आहे. त्यास अनुसरुन प्रधान सचिव (विशेष) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संबंधितांची समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

व्हिसा कालावधीची मुदत संपल्यानंतरही दि.०१/०१/२०११ पासून राज्यामध्ये अवैधरित्या वास्तव्य करीत 
असलेल्या व बेपत्ता विदेशी नागरिक यांचा शोध घेण्यासाठी प्रधान सचिव (fears) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


q | प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 

२ | पोलीस महानिरिक्षक (का. व सु.), पोळीस महासंचालक यांचे कार्यालय, सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई सदस्य 

४ | प्रादेशिक विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी तथा उपायुक्त, मुंबई सदस्य सचिव 
(FRRO) 

५ | विदेशी नागरिक नोदणी अधिकारी तथा जिल्हा पोलीस अधिक्षक सदस्य 
(FRO) aera जिल्ह्यांचे) 

६ | एनआयसी प्रतिनिधी (आयव्हीएफआरटी राज्य समन्वयक), मुंबई सदस्य 


2 सदर समितीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीटीझेड-१२२०/प्र.क्र.२३५/विदेशी-१ 


३. अवैधरित्या वास्तव्य करणाऱ्या आणि बेपत्ता विदेशी नागरिकांच्या आढावा बैठकीचा अहवाल दर 
महिन्याच्या दि. ७ पर्यन्त समितीच्या सदस्य सचिवांनी भारत सरकारला नियमित पाठवावा व त्याची प्रत राज्य 
शासनास देखील पाठवावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०१०५१२५४००८५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prakash Ganpatrao 
Deshmukh 


(प्र. ग. देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, (गृह) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण/शहरे) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती, पुणे, सोलापूर. 
९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

qo. पोलिस उपायुक्‍त तथा विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी, मुंबई 

११. विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी तथा जिल्हा पोळीस अधिक्षक (सर्व जिल्हे) 
92. एनआयसी प्रतिनिधी (आयव्हीएफआरटी राज्य समन्वयक), मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१४. अपर मुख्य सचिव (अव सु), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

१६. निवड नस्ती (विदेशी-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


